मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी नाथनगर (उत्तर) पैठण, जिल्हा 
छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेतील संचालक 
(गट-अ) या पदाची वेतनश्रेणी उन्नत करून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रतिनि २०२४ /प्र.क्र.०७/प्रशि-४ (१२-अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सा.प्र.वि.क्र. एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या-१२, दि.१७.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दि.१६.०२.२०१८. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रतिनि १६२४/प्र.क्र.१६१/आस्था-१, दि.१३.०५.२०२४. 
४) सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेशा क्र.ससप्र ११२४/प्र.क्र.९३/प्रशा-१, दि.१२.०७.२०२४. 


शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणान्वये मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) 
ता.पैठण, जि.छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेस विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात 
आले आहे. सदर संस्थेत रिक्‍त असलेल्या संचालक पदावर संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन आदेशान्वये श्री.खालिद 
बशीर अहमद अरब, सहसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची ३ वर्षाकरीता प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने करण्यात आली आहे. 

त्यास अनुसरुन खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संस्थेतील संचालक [वेतनश्रेणी एस-२५: ७८८००- 
२०९२००] पदाची वेतनश्रेणी उन्नत करून श्री.खालिद बशीर अहमद अरब, सहसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई [वेतनश्रेणी एस-२७:१२३१००-२१५९००] यांची 3 वर्षांकरीता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यास 
प्रस्तुत शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव/पदनाम/वेतनश्रेणी मुळ प्रशासकीय | प्रतिनियुक्‍तीचे पद/ | प्रतिनियुक्‍्तीचा | प्रतिनियुक्‍तीचा 
विभाग वेतनश्रेणी दिनांक कालावधी 
। श्री.खालिद बशीर अहमद अरब,| सामान्य संचालक वर्ग-१ ।दि.१५.०७.२०२४| 5३वर्षे 
(सहसचिव, प्रशासन विभाग वेतनश्रेणी (म.पू. पासून) 
सामान्य प्रशासन विभाग [वेतनश्रेणी एस-२५: 
[वेतनश्रेणी एस-२७:१२३१०० - ७८८००-२०९२००] 
२१५९००] 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय/ आस्था-१ यांनी श्री.खालिद बशीर अहमद अरब, सहसचिव, सामान्य 
प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या प्रतिनियुक्‍तीची नोंद घेवून आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


३.  श्री.खालिद बशीर अहमद अरब, सहसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे मराठवाडा 
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) ता.पैठण, जि.छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेतील 
संचालक [वेतनश्रेणी एस-२५ : ७८८००-२०९२००] या पदावर कार्यरत असेपर्यंत संस्थेतील संचालक पदाची 
वेतनश्रेणी एस-२७: १२३१००-२१५९०० या वेतन संरचनेत तात्पुरत्या स्वरुपात श्रेणी उन्नत करण्यास याव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानंतर संस्थेतील संचालक हे पद आपोआप मूळ वेतनश्रेणीत अवनत होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः WY २०२४ /प्र.क्र.०७/प्रशि-४ (१२-अ) 


४. सदर प्रांतानयुकक्‍्ती महाराष्ट्र नागरी Gal (पदग्रहण अवधी, स्वीरयेत्तर सवा...) नियम १९८१ च्या 


परिशिष्ट-२ मधील खालील अटी व शातींच्या अधीन राहील. :- 


) प्रस्तुत प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित विभागास लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने 
सेवेची आवश्‍यकता वाटल्यास सदर अधिकाऱ्यास परत बोलविण्यात येईल. मराठवाडा प्रशासकीय व 
विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) ता.पैठण, जि.छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेस वरील 
अधिकाऱ्यांच्या सेवेची आवश्‍यकता नसल्यास संबंधितांना ३ महिन्याची नोटीस द्यावी लागेल. 
त्याचप्रमाणे शासनास सदर बाब अवगत करण्यात यावी. 

२) प्रतिनियुक्तीवर असतानाच्या कालावधीतील वेतनाचा/रजा वेतनाचा खर्च मराठवाडा प्रशासकीय 
व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) ता.पैठण, जि.छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेने करावा. 
३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-४ मध्ये 
विहित केलेल्या दरानुसार मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) 


ता.पैठण, जि.छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेकडून रजा वेतन व निवृत्ती वेतन अंशदान देण्यात यावे. 
) सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीमधील वर्गणी चालू ठेवण्यात यावी. 
५) संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी करावयाची झाल्यास त्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे 


परत करण्यात याव्यात 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.अनौसं २८५/सेवा ९,दि.१६.०७.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे 


६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७३०१७१९१९३७०७ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


९0 SG 


९, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ANUSHRI ARVIND 
PARAB 


(अनुश्री परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपूर 

महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे 

विभागीय आयुक्त, छ.संभाजीनगर विभाग, जि.छत्रपती संभाजीनगर 

सहसचिव (प्रशा-१) /(आस्था-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रभारी संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) ता.पैठण, 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 

निबंधक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) ता.पैठण, 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.छत्रपती संभाजीनगर 
. सहायक लेखा अधिकारी, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर (उत्तर) 


ता.पैठण, जि.छत्रपती संभाजीनगर 
श्री.खालिद अरब, (सहसचिव), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


qo. वित्त विभाग, कार्यासन/सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 


षः 


2. 


अपर मुख्य सचिव(सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
निवडनस्ती सा.प्र.वि./प्रशि-४ (92-31). 

पृष्ठ २ पैकी २ 


